आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे या कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण ३४२ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. : अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३०/का-७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.१६/का-७, 
दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२. 

२ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.-८/१६/आ. पु. क., 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

3) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.पदआ-३८१७/प्र.क्र.१३९/का.१५, 
दि.१६ नोव्हेंबर, २०२२. 

४) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था-२०२३/ 
प्र.क्र.3५३/ का.१/१२५, दि.२ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण ३५८ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन तसेच संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयानूसार आदिवासी विकास 
विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
केल्यानूसार आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये अस्थायी 
पदांची मुदतवाढ संपल्याने आयुक्‍त कार्यालयासाठी तसेच कार्यालयाच्या अधिनिस्त असलेल्या 
समिती कार्यालयांसाठी 382 अस्थायी पदांच्या सेवा यापुढेही आवश्‍यक असल्याने सदर अस्थायी 
पदांना दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३०/का-७ 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे 


कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 


कार्यालयातील एकूण ३४२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व त्यांच्या 


अधिनस्त असलेल्या सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील खालील 


कोष्टकात नमूद केलेल्या एकूण ३४२ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 


या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांच्या आढाव्यानंतर 
सुधारित आकृतीबंध नुसार 
मंजूर पदांपैकी अस्थायी पदे 
1 १_| २ ३ | =e 
lites] सहआयुक्त एस २५ : ७८८००-२०९२०० १५ 
2 | सहसंचालक एस २५ : ७८८००-२०९२०० (कळक या 
३ | उपसंचालक (सौ) एस २३ : ६७७००-२०८७०० १४ 
| ४ विधी अधिकारी एस २३ : ६७७००-२०८७०० १५ 
५ | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी एस २० : ५६१००-१७७५०० २८ 
६ | पोलीस उप अधिक्षक एस २० : ५६१००-१७७५०० १५ 
| oO | पोलीस निरीक्षक एस १८ : ४९१००-१५५८०० ३८ 
८ | प्रबंधक (रजिस्टार) एस १५ : ४१८००-१३२३०० ४ 
९ | संशोधन अधिकारी एस १५ : ४१८००-१३२३०० ३७ 
ff ae. | संशोधन सहायक एस १४ : ३८६००-१२२८०० २१ 
दि १ | कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी । एस १४ : ३८६००-१२२८०० १५ 
१२ । निम्नश्रेणी लघुलेखक एस १४ : ३८६००-१२२८०० २७ 
१३ | सांख्यिकी सहायक (क) एस ८ : २५५००-८११०० a Say 
| ae लिपिक-टंकलेखक एस ६ : १९९००-६३२०० ६१ 
१५ | अभिलेखपाल (रेकॉर्ड किप) । एस ६ : १९९००-६३२०० ८ 
१६ | पोलीस शिपाई एस ७ : २१७००-६९१०० ३८ 
एकूण ३४२ 
२. उपरोक्त कोष्टकात नमूद ३४२ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्याचा खर्च खालील 


कोष्टकात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२३/प्र.क्र.३०/का-७ 


षि 


मागणी क्रमांक टी-२ 
२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-२७७-शिक्षण- 
०५ संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (9) (WY जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (२२२५-१३०१) 


मागणी क्रमांक टी-२ 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण व ०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण -००१/संचालन व प्रशासन (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
(२२२५ १०५२) 


मागणी क्रमांक टी- ५ 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण- 
राज्य योजना -००१-संचाळन व प्रशासन (०१) (09) नियोजन व संनियंत्रण शाखा- जनजाती 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (२२२५-४१२२) 


रः 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०८फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०३२८१२२४२७९४२४ असा आहे. हा 


grea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


AN AD -O 


S Sl eee Ye 


<2 


१० 
99 
१२ 


) 
) 
) 
१३) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by SANJAY SHANKAR PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=87d70c1a0593bf5c06873ae999a9 1 6e4dcb510ed7c370e0 
b673d22: 191385, +=400032, st=Maharashtra, 

P AW A R serialNut :22065! '1F226EC976AD521E4CC7292F3 
F1071030B93ACF9848BB7DAA, cn=SANJAY SHANKAR PAWAR 
Date: 2023.03.28 12:29:34 +05'30' 


(सं. शां. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कार्यासन अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कार्यासन अधिकारी (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
वित्त विभाग (व्यय-१४/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (का.७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


